सन २०२२-२३ अर्थसंकल्पीय अनुदान 
मागणी क्र. जे-५, ७६१०, शासकीय 
कर्मचारी इ. कर्ज, (२०४)(००(०१ 
वैयक्तिक संगणक खरेदी sf. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संगअ १५२२/प्र.क्र.१३/(१/का. पाच 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - २६ जुले २०२२ 


संदर्भ :- 


१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अग्निम १०११/प्र. क्र.५०/२०११ विनियम, दि. ३ फेब्रुवारी २०१२ 
२) विधि व न्याय विभाग ज्ञापन क्रमांक. अनुदा -१८२२/प्र.क्र.२९/का.२३, दिनांक ०६ एप्रिल २०२२, 
) 
) 


3) विधि व न्याय विभाग ज्ञापन क्रमांक. अनुदा -१८२२/प्र.क्र.२९/का.२३, दिनांक २६ एप्रिल 2022, 
४) विधि व न्याय विभाग ज्ञापन क्रमांक. अनुदा -१८२२/प्र.क्र.२९/का.२३, दिनांक ०६ जून २०२२, 


शासन निर्णय :- 


मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज (२०४)(००)(०१)- वैयक्तिक संगणक 
खरेदी अग्निमे, (9६१० १८४२) (योजनेतर/दत्तमत) या लेखाशीर्षाखालील सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता मंजूर 
अनुदानातून, विवरणपत्र “ब” मध्ये दर्शविलेल्या कर्मचा-यांना वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रिम या 
प्रयोजनासाठी सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील रकाना क्र. 3 येथील नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना ४ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. ३,००,०००/- (एकूण रु. तीन लाख फक्त) इतका निधी खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास AAA मंजुरी देत आहे. 


अटी व adi :- 


१) हानिधी, सोबत जोडलेल्या-विवरणपत्रानुसार, तसेच मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील नियम १३६, 
१३७ व १३९ च्या अधिन राहून व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अग्रिम २०११/ प्र.क्र.५०/२०११/विनियम, 
दि.३.२.२०१२ मधील सूचना आणि विहित नियम/अटींच्या अधीन राहून अधिकारी/कर्मचारी यांस पात्र 
ठरवून वितरित करण्याची दक्षता नियंत्रक अधिका-यांनी घ्यावी. 


२) अधिकार्‍्यांचा/कर्मचाऱ्यांचा सेवानिवृत्तीचा दिनांक लक्षात घेऊन अधिकारी/कर्मचारी याचे अग्रिम धन 
मंजुरीचे आदेश काढण्यात यावेत. 


३) सदर अग्रिमअर्जदाराने त्याच कारणासाठी वापरल्याच्या प्रमाणपत्राची एक प्रत संबंधित कार्यालयाने 
संबंधित कर्मचाऱ्याकडून प्राप्त करुन घेण्यात यावी. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक दि. ३.२.२०१२ मधील 
तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच मुंबई वित्तीय नियमातील फॉर्म नं. २० मधील करारपत्र, 
फॉर्म नं.२१ मधील गहाणखताच्या प्रती व प्रतिभूती बंधपत्राच्या प्रती संबंधित अधिकारी/कर्मचा-याकडून प्राप्त 
करुन घेऊन नियंत्रक अधिकारी यांच्या कार्यालयांच्या अभिलेख्यांमध्ये जतन करण्यात याव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगअ १५२२/प्र.क्र.१३/(१)/का. पाच 


४ अधिकारी/कर्मचारी खरेदी करणार असलेल्या संगणकाची किंमत प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी 
असल्यास संगणकाच्या किंमती इतकेच अग्निम अर्जदारास मंजूर करण्यात यावे व तसे शासनास त्वरीत 
कळविण्यात यावे. तसेच जर काही कारणास्तव सदर AVA मंजूर करण्यात येत नसेल अथवा नाकारण्यात 
येत असेल तरीही शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. अन्यथा याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नियंत्रक 
अधिका-यांवर राहील याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


५ प्रत्येक कार्यालयाने उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महालेखापाल यांच्या 
लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या 
वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे 
मासिक विवरणपत्र प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५ व २४ कडे रिकंसिळिएडान 
कंप्लिडान forge परस्पर पाठविण्यात यावे. तसेच प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित 
कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत शासनास 
प्रत्यार्पित करण्यात यावी. सदर रकमेचा विनियोग झाला किंवा कसे याबाबत शासनास त्वरित कळविण्यात 
यावे. 


६ निर्देशिलेल्या सदर अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त दुस-या कोणत्याही अधिका-यास/ 
कर्मचाऱ्यास परस्पर हे अग्रिम देय होणार नाही. 


७ सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी उपळेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन 
संगणकीय अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (3095) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिका-यांना 
करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे (305) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर 
तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


८) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदळून दुसरीकडे गेळेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वितरण प्रणालीवर (BDS) Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात 
यावा. तदनंतर त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आवश्‍यक 
ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित कार्यालयाने करावी. 


९) ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्निमाबाबत 
त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकातील पृष्ठाची छायांकित प्रत 
शासनास सादर करावी. 


१० हा खर्च मागणी क्र. जे-५, ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (योजनेतर/दत्तमत) २०४ (00) 
(09) वैयक्तिक संगणक खरेदी करिता अग्निम (9६१० १८४ २) ५५ कर्जे व आगाऊ रकमा या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


११) संगणक अग्निमाची वसुली ७६१०-शासकीय कर्मचारी इ.ना कर्जे, २०४- इतर आगाऊ रक्कमा 
(७६१० ५०४ १००) या जमा शीर्षाखाली जमा करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगअ १५२२/प्र.क्र.१३/(१)/का. पाच 


१२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ एप्रिल 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिळा, उप विभाग-१ मधील 
अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम-१९५९ मधील नियम क्र.१३६,१३७ व १३९ अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार विधि व न्याय विभाग 
यांच्या मान्यतेने तसेच विधि व न्याय विभाग ज्ञापन क्रमांक. अनुदा-१८२२/प्र.क्र.२९/का.२३, दिनांक ०६ 
एप्रिल २०२२, दिनांक २६ एप्रिल २०२२,व दिनांक of जून २०२२, मधील तरतूदी नुसार हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२६१५४२२७९९१२ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A K U S | N G N A R S H | ee a. ल, | Br OE CeIn 
VASAV E ROACH TAA, OU = LAW AND JUDICIARY 


Date: 2022.07.26 15:48:28 +05'30 


(आ.न.वसावे) 
सहपत्र :- विवरणपत्र "अ" व " ब" सह सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपिल शाखा), मुंबई 

२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई (२ प्रती). 

३. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२, नागपूर (२ प्रती). 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. सह सचिव, (प्रशा) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

७. प्रबंधक (मुळ शाखा) उच्च न्यायालय, मुंबई 

८. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, सांगली/रत्नागिरी/बुलडाणा/नाशिक/अमरावती 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी सांगली/रत्नागिरी/बुलडाणा/नाशिक/अमरावती 
१०.प्रबंधक (प्रशा), मुंबई उच्च न्यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद 

११.वित्त विभाग/अर्थसंकल्प ७ व १०, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

१२. कार्यासन अधिकारी (का. २३, का.२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१३. निवड नस्ती (कार्यासन- पाच), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


$5॥861 
विवरणपत्र "अ 
शासन निर्णय क्रमांक संगअ १५२२/प्र.क्र. १३/(१)/का.पाच, दि. २६ जुलै २०२२ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


CO Code/ DDO मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी प्रमाणित करण्यात आलेले 
वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रीम 


PB 


20000 


20000 


३१०१००४४३२ |प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद ८०००० 


: 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अमरावती ४०००० 


(एकूण रु.तीन लाख फक्त) ३००००० 


Digitally signed by AKUSING NARSHI VASAVE 


A K U S | N G N A R 5 H | CN = AKUSING NARSHI VASAVE, C = IN, S 


Maharashtra, O fe) IENT OF MAHARASHTRA, 


VASAVE uA AN JDIGARY ERAT 
(आ.न.वसावे 
सह सचिव » महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet1 


विवरणपत्र "ब" 
शासन निर्णय क्रमांक संगअ १५२२/प्र.क्र.१३ /(१)/का. पाच, दि. २६ जुले २०२२ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजुरी अधिकारी मंजूर 
करावयाचे 
अग्रीम (रुपये) 


श्री. सतिश किसन जगधने वाहन चालक 


महाप्रबंधक,उच्च न्यायालय,मुंबई अंतर्गत २०००० 
प्रबंधक(वित्त व अंदाज),उच्च 
न्यायालय,अपिळल शाखा,मुंबई नियमानुसार 


२ श्री. विनोद प्रभाकर जगताप सहायक कक्ष प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, | २०००० 
औरंगाबाद नियमानुसार 


श्रीम. शितल अभिजीत शिदे प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, | २०००० 
औरंगाबाद नियमानुसार 

श्री. कैलास लक्ष्मण बेडवाल शिपाई प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ २०००० 
औरंगाबाद नियमानुसार 


श्रीम. संगीता विजय परेदशी शिपाई 
श्रीम. सुरेखा भरत ऐतवडे शिपाई 


at Rae आरीफ सेय्यद अनवर 
8 


ofr Tae 
श्री. वैभव साहेबराव मिलके शिपाई 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय मुळ शाखा, मुंबई |. २०००० 


| गवमानुसार 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा शिव 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा शिळ ३ 
rear 


| 99 [ai सचिन नानासाहेब कमोद शिपाई पहारेकरी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक 


श्री. सुरेंद्र सुरेश जागुष्टे 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, रत्नागिरी लाला. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी शिळ 


| १४ श्री. राजेडा गोविदर्सिह गौतम प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अमरावती eS 
geri a eo an, see inal 


ee es) | 


Digitally signed by AKUSING NARSHI VASAVE 
A K U S | N G N A R S H | DN: CN = AKUSING NARSHI VASAVE, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = LAW AND JUDICIARY 


VASAVE DEPARTMENT 


Date: 2022.07.26 15:49:29 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


